सन २०२३-२४ करीता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा 
विकास करणे (२४०६-२२९५) या योजने 
अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर बल्लारपूर 
मार्गावर विसापूर येथे बंगलोरच्या धतीवर 
बॉटनिकल गार्डन निर्माण करणे अंतर्गत 
विकास कामांकरीता निधी वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२२३ 
२. अपर प्रधान मुख्य बनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/३०७/२०२३-२४, दिनांक २१.०७.२०२३ 
३. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/फ-९, दिनांक २२.०५.२०२३ 
४. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/फ-९, दिनांक १२.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये 
१५५७०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर ब अर्थसंकल्पीत आहे. संदर्भ क्र.३ ब ४ च्या शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन 
अंतर्गत रु.८.४० लक्ष अनुदान वितरीत केले आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण 
वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, AST आणि संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


सदर योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीत निधीच्या अनुषंगाने व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन 
विकास मंडळ, नागपूर यांचेकडून रु.९५१.७५ लक्ष इतक्या रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला. सदर 
प्रस्तावाची अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन वब विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
छाननी करुन रु.८५८.९५ लक्ष इतक्या रक्कमेचा चालु बाब प्रस्तावास अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९८/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


क्र. २ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत 


अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन ब विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ 


मागणी लक्षात घेऊन, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर विसापूर 
येथे बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन निर्माण करणे करिता निसर्ग पर्यटन स्थळांचा विकास (२४०६- 
२२९५) या योजनेतून खालील अटी व शतींना अधिन राहून खालील तपशिलात नमूद केलेल्या कामांकरीता 
५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.५६४.३९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . 


अ. aie प प्रस्तावित नि 
क्र वितरण करण्याची 
रक्‍कम (लाखात) 
१ | संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे ४.१७ 
२ | प्रवेशद्वार व अनुषंगीक बांधकाम करणे २५.०० 
३ | अंतर्गत प्रदर्शनी साहित्य व संकेत सुचना फलक लावणे २८.८२ 
४ | भूमिगत संग्रहालय, विज्ञान केंद्र, उपहारग्रह, प्रशासकोय इमारत NBRI ७५.९७ 
इमारत करीता HVAC यंत्रणा स्थापित करणे 
५ | उपहारग्रहामध्ये Kitchen equipments स्थापित करणे ६३.०३ 
६ | उर्वरीत लँडस्कॅप करीता पाईपलाईन चे काम करणे ४७.२८ 
७ | सल्लागार सेवा ४७.२० 
८ | सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे ८५.०० 
९ | इमारत निगाराखणे साफसप ८५.०० 
१० | बेचेस ९.९९ 
११ | नैसर्गिक पायवाट १८.३४ 
१२ | रोपे खरेदी-एज open butterfly ५.०० 
१२ | Sterngthening of inspection pathway near cross over bridge ५.१९ 
behind central water body 
&¥ | Sterngthening of inspection pathway nearest overbridge २.६२ 
palmatum 
१५ | Civil work for Thematic Garden in Recreation Zone ४०.०० 
१६ | providing Water Coolers with RO ८.१२ 
१७ | Domain space १० mbps & year १३.६५ 
एकूण:- ५६४.३९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९८/फ-९ 


अटी व शर्ती:- 


१. 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्‍त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 


प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 


प्रशासकोय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींबवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते कौ, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी ब सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


७. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर ब वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


१०. 


xX. 


१२. 


श्३. 


. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 


शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 

असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 

महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर ब शासनाला तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ब पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 

उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल , 
.याची दक्षता घेण्यात यावी 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 

परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 

नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९८/फ-९ 


१४.कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र.विअप्र/२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०२१८५६२४६५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 
N: c=IN, o=Personal, title=4179, 


D 9, 
महाराष्ट्राचे प नावाने V | V F K V | J AY pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA 
राज्यपाल याच्या आदेशानुसार 8P, 
महाराष्ट्रा राज्यपाल याच्या आदेशानुसार q नावा ? 2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d9 
Oc6bc17db755d4af91632f6cOb678e, 
postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
H O S H | N G serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f 
7356cc5edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK 
VUAY HOSHING 
Date: 2023.08.02 18:57:58 +05'30' 


( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


Aw 


PRG Ms Kw 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


